प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 
२०१८-१९ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देऊन 
स्थगिती देण्यात आलेल्या रायगड जिल्ह्यातील 
विकास कामांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक बैठक २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ :- १ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बैठक 
२०१८/१२/प्र.क्र.११५३/रायगड/ पर्यटन,दिनांक : १८/०२/ २०१९. 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बैठक 
२०१८/१२/प्र.क्र.११५३/रायगड/ पर्यटन,दिनांक : २०/०२/ २०१९ 
3) पर्यटन संचालनालयाचे wa क्र. प.सं./विकास/स्थगिती 
रायगड/४/प्र.क्र.9७९/२०२१/२८८५, दिनांक ०४/१०/२०२१. 
४ पर्यटन संचालनालयाचे पत्र क्र. प.सं./विकास/स्थगिती 
रायगड/४/प्र.क्र.9७९/२०२१/४२०२, दिनांक ०३/१२/२०२१. 


प्रस्तावना: 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये रायगड जिल्ह्यातील 
रु. १२९८.७६लक्ष एवढ्या रकमेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांना संदर्भ 
क्रमाक २ येथील शासन निर्णयान्वये पुढील आदेझापर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. सदर 
कामांच्या अनुषंगाने पर्यटन संचाळनाळलयाने संदर्भ क्रमांक ३ व ४ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या 
अहवालानुसार काही कामांची स्थगिती उठवून कामे सुरु करण्यास व काही कामांची प्रशासकीय 
मान्यता रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय : 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांना संदर्भ क्रमाक २ येथील शासन निर्णयान्वये 
पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आलेल्या कामांच्या अनुषंगाने पर्यटन संचालनालयाने संदर्भ 
क्रमांक ३ व ४ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या अहवालानुसार खालील तक्ता Bp येथील कामांची 
स्थगिती उठवून सदर कामे सुरु करण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास आणि तक्ता <a? येथील 
कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यास शासन याव्दारे मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/ पर्यटन, 


तक्ता “अ” :- संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देऊन संदर्भ क्रमांक 


२ येथील शासन निर्णयान्वये पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आलेल्या कामांपैकी खालील 


तक्ता 'अ' मध्ये नमूद केलेल्या कामांची स्थगिती उठवून सदर कामे सुरु करण्याबाबत पुढील 


कार्यवाही करण्यात यावी. 

(रुपये लक्षात) 
संदर्भ क्रमांक १ कामाचे नाव प्रशासकीय 
येथील शासन मान्यता 
निर्णयामधील 
कामाचा अ.क्र. 

(१) मुरुड तालुक्यातील दत्त मंदिर सुरई टेकडीवरील 
विकास कामे 
= a रिटेनिंग वाल षु 
२ अंतर्गत रस्ते pd ० 
3 वाहनतळ षु 
४ किचन व डायनिंग रेस्टारंन्ट ४५ 
षु प्रवेशव्दार a ० 
६ गार्डन डेव्हलपमेन्ट १५ 
७ रेन वाटर हार्वस्टिग र % ७.९४ 
एकूण ९७.९४ 
(२) आवास, वरसोली व शहापूर येथील समुद्रकिनारी 
भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा उपलब्ध 
करुन देणे. 
१ ____|आवाससमुद्र किनारा सुशोभिकरण करणे ५९.९८ 
२ वरसोली येथे सुशोभिकरण करणे ६५.२५ 
३ आवास समुद्र किनारा पेव्हर ब्लॉक रेलींग फुटपाथ इ ६५.०० 
कामे करणे 
एकूण | 980.23 
(४) आवास समुद्र किनारी दगडी संरक्षक भिंत बांधणे २४८३९ 
एकूण  २४८.३९ 
(५) वरसोली, बुरुमखान विद्यानगर व आंबेपुर जि. 
रायगड येथील विकास कामे 
४ वरसोली समुद्र किनारी दगडी संरक्षक भिंत बांधणे २५३.०७ 
एकूणसर्व| ७८९.६३ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/ पर्यटन, 


तक्ता “ब” :- संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देऊन संदर्भ क्रमांक 


२ येथील शासन निर्णयान्वये पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आलेल्या कामांपैकी खालील 


तक्ता 'ब' मध्ये नमूद केलेल्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
संदर्भ क्रमांक १ कामाचे नाव प्रशासकीय 
येथील शासन मान्यता 
निर्णयामधील 
कामाचा अ.क्र. 
(२) आवास, वरसोली व शाहापूर येथील समुद्रकिनारी भेट 
देणाऱ्या पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन 
देणे. 
४ वरसोली येथे विठ्ठल मंदिरासमोर कमान बांधणे व २०.०० 
सुशोभिकरण करणे 
५ आवास येथील खांबळेश्वर तलाव नुतनीकरण करणे ९९.८८ 
g शहापूर येथील तिर्थक्षेत्र घटनांचे तलाव Fate] — 998.24 
करणे 
एकूण| २३४.१३ 
(३) मालाडे नांगरवाडी येथील धाविर देवस्थान येथे ८०.०० 
सुशोभिकरण करणे 
एकूण ८०.०० 
(५) वरसोली, बुरुमखान विद्यानगर व आंबेपुर जि. रायगड 
येथील विकास कामे 
शकी RAS बुरुमखान येथे विठोबा मंदिराकडे जाणाऱ्या। २०.०० 
मार्गावर कमान बांधणे 
२ वरसोली बुरुमखान येथे तलाव सुशोभिकरण करणे ४०.०० 
३ वरसोली विद्यानगर येथे तलाव सुशोभिकरण करणे ६०.०० 
एकूण |  ३७३.०७ 
(६) चांदेले ते महादेवाचा मुरा रस्ता तयार करणे a.) ७५.०० 
पोलादपुर सा.क्र.०/०० ते ३/०० 
एकूण ७५.०० 
एकूण रायगड |  ५०९.१३ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/ पर्यटन, 


२. तक्ता 'अ' मध्ये नमूद केलेल्या कामांसाठी उपलब्धतेनुसार निधी वितरीत करण्यात येईल. 
तसेच THM 'अ* मध्ये नमूद केलेल्या कामांसाठी इतर अटी व ait संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे लागू राहतील 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०२२०२०८१८०५३९६६२३ असा आहे. हा BT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


lly signed by Ramesh Jayaram Kad: 
f 


Ramesh Jayaram #2 


TOURISM AND CULTURAL 


12543d58bf1 béade60ae69c9be92f59d232 
bb3a3fc 


Kadam aioe 
(र.ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 
४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. जिल्हाधिकारी, रायगड. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 
७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगड. 
८. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


